अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, 
उस्मानाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता,उस्मानाबाद 
उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग या कार्यालयातील 
व अंतर्गत कार्यरत ५ उप विभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते 
२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२२/(२७४/२०२२)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-२६/०९/२०२२ 


पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक FATS २०२२/(९७/२०२२)/ळपा, दिनांक : ०५/०४/२०२२. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दि. १८.०८.२०२२. 
३) अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र.उपामंठ/आस्था-३/ 
४९४३/सह,दि. १७.०८.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता,उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग व अंतर्गत ५ उप विभागातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १२४ पदांना व रुपांतरीत ०१ पद दिनांक ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय:- 

आता संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-१ व २ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग व अंतर्गत ५ उप विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १२४ व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ०१ पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील . 

२) उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

१) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा धिक कालावधीसाठी रिक्‍्त/व्यपगत झालेली नसतील. 

२) मुख्य atta seve विभाग,औरंगाबाद यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधीलळ वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम/ 
अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 

नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा पुढील नमुद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२७४/२०२२)/लपा 


“मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखा शिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च 
(८०)सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली STS (वेतन) (०४)(०५) गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय २०४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागवावा. 

रुपांतरी अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-५,४७०२ लहान पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च,(८०) सर्वसाधारण १९०,सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका 
(००)(००)(०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अठऱांदान (लहान 
पाटबंधारे)(मराठवाडा)(कार्यक्रम)(४७०२-४९९२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर 
अनुदानातून भागवावा. 
हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि. १८.०८.२०२२ 
अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०९२७१५३२५३७५२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.27 15:35:10 +05'30' 
(रेखा भवार) 
सहपत्र :- परिशिष्ट अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,औरंगाबाद 

अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद. 

५. कार्यकारी अभियंता,उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग,उस्मानाबाद. 

६. कक्ष अधिकारी, आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. कक्ष अधिकारी आ(पुनर्रचना),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय-१२)/अर्थ-१९,मंत्रालय,मुंबई 

९. अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

qo. निवड नस्ती (मुदतवाढ)/लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


oc zw AD WO 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२७४/२०२२)/लपा 


परिशिष्ट-१ 
कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे उस्मानाबाद यांच्या अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग,उस्मानाबाद व त्याअंतर्गत ५ उप विभाग 
(शासन निर्णय क्र. मुवाढ.२०२२/(२७४/२०२२)/लपा,दि.२६/०९/२०२२ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 
आकृती बंधानुसार 
नांव पदांची संख्या 


कार्यकारी अभियंता, ल.पा.वि, १ कार्यकारी अभियंता 
उस्मानाबाद 2) उप अभियंता 


शां खा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
1 ४) विभागीय लेखापाल 
ae 
7 [देसहायक आरेखक 
Cc 
«da a 
ns ae 
a eta sae 
are 
Lo १२) सहाय्यक भांडारपाल 
rasa 
rr 
rer 
GG 
rr 
asta 
ed a ३४ 
लघु पाटबंधारे उपविभाग १) उप विभागीय अभियंता 
२) शाखा अभियंता 
7777 |३स्थाअभिसहायक 
«dw a 
Otc 
Cc 
Occ 
Or 


oasis 
Boi a |. १ >. 
i a i ee 
etrsteme , | २ -__, 
र निमाह. > |. २,- _____. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२७४/२०२२)/लपा 


१) उप विभागीय अभियंता १ 


an 
os 

Cd र 
<= 

os 
dd 
तू र 
ललल 


लघु पाटबंधारे उपविभाग 
क्र.१,उस्मानाबाद 


aa 
लघु पाटबंधारे उपविभाग, कळंब 
| 


४ वरिष्ठ लिपिक 
५) कनिष्ठ लिपिक 


एट 
sd 


-0 


८ 


र 


लघु पाटबंधारे उपविभाग १ उप विभागीय अभियंता 
क्र.४,परंडा 


2) शाखा अभियंता 
3) स्था.अभि.सहायक 


२ 
२ 


-O 


८ 


ara 
ai 
a! 
लॅ याय र 
णक 
— 
st 
रॅक र 
क्लास 


एकूण १८ 


वाटेफळ खंडेश्वर प्रकल्प १) उप विभागीय अभियंता 
उपविभाग,भूम 
2) शाखा अभियंता 


ण क 
na 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(२७४/२०२२)/लपा 


५) कनिष्ठ लिपिक 

६) अनुरेखक a 
11 क्क्लक [१] 
aera [१ 


काळा 
1 a ae 
Laas 
विभाग व उपविभागातील मिळून एकूण पदे 


परिशिष्ट-२ 
कार्यालयाचे नांव:- अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे उस्मानाबाद यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 

उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग,उस्मानाबाद व त्याअंतर्गत ५ उप विभाग 
(शासन निर्णय क्र. FATS २०२२/(२७४/२०२२)/लपा, दि. २६/०९/२०२२ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 

पदांची पदधारकाचे नाव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 

संख्या 


कार्यकारी अभियंता,उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग, उस्मानाबाद 


ककि क्क 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.09.27 15:36:04 +05'30' 


(रेखा Wa) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


